महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग 
येथील सदस्य पदांवर महाराष्ट्र विधानसभेचे 
मा. अध्यक्ष तसेच महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे 
मा.सभापती यांनी नामनिर्देशित केलेले सदस्य 
यांची नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.६६/विशि ५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - ०४ ऑगस्ट , २०२३ 


वाचा - १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२१/ प्रक्र. ६/विशि ५, 
दिनांक १० डिसेंबर २०२१ 


२. उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई यांची 
दिनांक १३/२/२०२३ तसेच दिनांक २७/०२/२०२३ रोजीची पत्रे 


शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ Goa ७६ (9) मधील 
तरतुदीनुसार दिनांक १०/१२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे “महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व 
विकास आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम ७६(२) (A) मधील 
तरतुदीनुसार, “महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगावर” सदस्य पदांवर महाराष्ट्र 
विधानसभेचे मा. अध्यक्ष यांनी नामनिर्देशित केलेले, मा. विधानसभा सदस्य , श्री.सुनिल शेळके 
तसेच मा. विधानसभा सदस्य , श्री.शिरीष चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम ७६ (२) (A) मधील 
तरतुदीनुसार, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगावरील सदस्य पदांवर महाराष्ट्र 
विधानपरिषदेचे मा. सभापती यांनी नामनिर्देशित केलेले, मा. विधानपरिषद सदस्य, श्री. सतिश 
चव्हाण तसेच मा. विधानपरिषद सदस्य, श्री. राजेश राठोड यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०८०७१५०४३५०२०८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


AJ | T DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=deb455609479b6c7f30e7f1f9a8360c0f8600a 
M A D H U KA R R 542859e8fe229d6ea333415e8d, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

erialNumber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D4 


s 
99192AD3899261 FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT 
MADHUKARRAO BAWISKAR 


Date: 2023.08.07 15:05:54 +05'30' 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd :- 
१. मा. राज्यपाळ तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.६६/विशि ५ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा.वैदयकिय शिक्षण मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


७. मा.उदयोग मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.कौशल्य विकास मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


९. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा विधानभवन, मुंबई 


१३ 


१५ 


२५ 


२८ 


.मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

.मा. श्री.सुनिल ston , विधानसभा सदस्य 

.मा. श्री.शिरीष चौधरी, विधानसभा सदस्य 

AT. श्री.सतिश चव्हाण , विधानपरिषद सदस्य 

.मा. श्री.राजेश राठोड, विधानपरिषद सदस्य 

.मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

.सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, उदयोग विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

.प्रधान सचिव, ore’ विकास व उदयोजकता विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. सचिव, वैदयकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय मुंबई 

.संचालक, उच्च शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, पुणे 

.संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

.संचालक, वैदयकिय शिक्षण व संशोधन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग तथा प्रकल्प 
संचालक,राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान, माळा नं.१८, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ 
परेड, मुंबई 

.,निवडनस्ती (विशि-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


